नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्यातील 
४ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ जानेवारी, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/ साबांप्राविना/ प्रआ/ रस्ते दर्जोन्नत/ ता. तळोदा जि.नंदुरबार/ ७४६५/ २०१८, 
दि.०६/१२/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रांन्वये नंदुरबार 
जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्‍यातील ४ इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांची 
मागणी आहे. 


सदर रस्ते दर्जोन्नरत झाल्यास परिसरातील शेतीमाल वाहतुकी करीता तसेच आरोग्य सेवा करीता 
सदरचे रस्ते उपयोगी ठरणार आहेत. सदर रस्ते रोकडमन हनुमान व कनकेश्वर महादेव या पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांना 
जोडणारे असून तळोदा मुख्य बाजारपेठ व नंदुरबार जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी हे रस्ते उपयोगी आहेत. 
सदरचे महत्त्व विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 
होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नंदुरबार यांची मागणी विचारात घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | एकूण लांबी । दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक 
तळोदा - भवर - बुधावल - खुषगव्हाण | इतर जिल्हा | ०/०० ते| १४.६०० प्रमुख जिल्हा 
x | । - शिर्वे ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-१ ला मार्ग-४७ | १४/६०० कि.मी. मार्ग- ४३ 
मिळणारा रस्ता. 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र.७५३ बी ते सोमावल | इतर जिल्हा | 0/00 ते १२/०० १२.०० प्रमुख जिल्हा 
2. बु. -नर्मदानगर ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-१ | मार्ग- १७ कि.मी. । मार्ग-४४ 
ला मिळणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 


तळोदा - चिनोदा - प्रतापपूर - इतर जिल्हा | ०/०० ते २०/६१० | २०.६१० । प्रमुख जिल्हा 
राणीपूर रस्ता. मार्ग- ४८ कि.मी. | मार्ग-४५ 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-१ धवळी विहिर- । इतर जिल्हा | ०/०० ते १३/०० १३.०० | प्रमुख जिल्हा 
हलालपूर - दलेलपूर -तळोदा रस्ता. । मार्ग- १६ कि.मी. | मार्ग- ४६ 
एकूण ६०.२१० 
कि.मी. 
उपरोक्त रस्त्यांपैकी 


१) अनुक्रम-४ या रस्त्यावरील तळोदा ते प्रतापपूर (कि.मी. ०/००ते ५/००) ही ५.०० कि.मी. लांबी प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजनेच्या दोष दायित्व कालावधीमध्ये दि. २३/१०/२०२२ पर्यंत आहे. 
२) अनुक्रम-५ या रस्त्यावरील धवळीविहिर - हलालपूर - दलेलपूर (कि.मी. ०/००ते ५/०८०) ही ५.०८० कि.मी. 
लांबी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दोष दायित्व कालावधीमध्ये दि. ३०/०६/२०२२ पर्यंत आहे. 
“सदर लांबीवर संबंधीत योजनेचा दोषदायित्व काळावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून कामे करण्यात येतील.” या अटीच्या अधीन राहून सदर रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 
परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६०.२१० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९७४.७३० + ६०.२१०) म्हणजेच 
१०३४.९४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ६०.२१० कि.मी. ने घट होऊन 
एकूण लांबी (१२१३.८९० - ६०.२१०) म्हणजेच ११५३.६८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०११९१६१३१६८९१८ असा आहे. हा ASAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P fa ५ h a n t ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d52 


V Ina ya kra 0 P a ti | 6143e814db5/8c505422af66a5628314537e, 
cn=Prashant Vinayakrao Patil 


Date: 2019.01.19 16:17:30 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्तेसूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,नंदुरबार. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 


५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 A रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास 
सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदुरबार. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

) 


९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


